महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२१/६१७/प्र.क्र.९२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- सा.प्र.वि. शासन Beat क्र.प्रतिनि-१०२१/६१७/प्र.क्र.९२२/का.१४, दि.३०.८.२०२१ 
शासन शुद्धिपत्र 


संदर्भाधिन शासन आदेशातील परिच्छेद क्र.१ मधील “श्री.सु.ह.उमराणीकर, उप सचिव, महसूल व 


वन विभाग यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व उप सचिव या पदावर 


खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रथमत: दोन वर्ष कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे.” 
या ऐवजी, 


“श्री.सु.ह.उमराणीकर, उप सचिव, महसूल व वन विभाग यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 


कार्यालयातील सह सचिव या पदावर wists अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रथमत: दोन वर्ष 
कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 


२. Wet A शुध्दीपत्रक AD महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाईट वर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११२२७१७३४१५२२०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUCHITA MOHAN 
MAHADIK 


(सु.मो.महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-O 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५ ५८, ७व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, 
महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई-२१. 

सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.८, मंत्रालय, मुंबई. 

श्री.सु.ह.उमराणीकर, उप सचिव 

निवड नस्ती कार्या.१४ 


A 


SS YS 


c 
eS 


2£oee 


